राज्य योजना सन २०२१-२२ 

गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची 
प्राथमिक कामे (४४०६-३८५८) या योजनेंतर्गत निधी 
वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. ३०४/फ-१ 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- २९ मार्च, २०२२. 


वाचा :- 
१. वित्त विभाग, झासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक ०६.०४.२०२१. 
२. वित्त विभाग, शासन निर्ण क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २४.०६.२०२१. 
३. वित्त विभाग, arm निर्णय क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १४.१०.२०२१. 
४. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे 
पत्र क्रमांक : कक्ष-१/पी/चाबाप्र/प्र.क्र. ७७/२८७/२०२१-२२, दिनांक २२.१०.२०२१. 
५. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक २८.०१.२०२२. 
६. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, 
दिनांक १७.०३.२०२२. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२१-२२ आर्थिक वर्षाकरिता गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची प्राथमिक 
कामे (४४०६-३८५८) या लेखाशिर्षाअंतर्गत सुधारीत अंदाजानुसार एकूण रु. ५६२५.०० लक्ष 
नियतव्यय अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र. १, २, ३, ५ व ६ चे शासन 
निर्णयान्वये सन २०२१-२२ मध्ये निधी वितरणाच्या अनुषंगाने मार्गदर्शक सूचना जारी करण्यात 
आल्या आहेत. 

संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), 
महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची प्राथमिक कामे 
(४४०६-३८५८) या योजनेंतर्गत शासन मान्यतेसाठी सादर केलेल्या प्रस्तावांच्या अनुषंगाने 
शासनाकडुन पुढील निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


वित्त विभागाचे संदर्भ क्रमांक ६ चे शासन निर्णय विचारात घेता प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी संदर्भ क्रमांक ४ च्या पत्रान्वये 
केलेली निधीची मागणी लक्षात घेऊन गोरेवाडा येथील प्रस्तावित प्राणी संग्रहालयाची प्राथमिक कामे 
(४४०६-३८५८) या लेखाशिर्षांतर्गग were तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे विविध उद्दीष्टान्वये 
रु. ९३९.९१ लक्ष इतका निधी सोबत जोडलेल्या विवरणपत्रानुसार खाळील अटी व शर्तीचे अधिन 
राहून वितरीत करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे: 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूरएलपी- ११.२१/प्र.क्र. ३०४/फ-१ 


vi. 


vil. 


(रु. लाखात) 
उद्दिष्ट शिर्ष सदर झासन निर्णयान्वये 
वितरीत करावयाचा निधी. 
५०-इतर खर्च ६६७.३१ 
५३-मोठी बांधकामे २७१.८० 
एकूण ९३९.९१ 


प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी नागपूर 
जिल्ह्यातील गोरेवाडा येथिल प्रस्तावित प्राणीसंग्रहाळयाची प्राथमिक कामे करण्याकरिता 
शासनाकडून अपेक्षित व्हायबीलीटी गॅप फंडींग यापूर्वी देण्यात आलेले नाही याची खातरजमा 
करुनच निधी वितरीत करावा. 

प्रस्तावीत खर्च-: लेखाशिर्ष ४४०६, वनीकरण व वन्य जीवन यांवरील भांडवली खर्च ०२, 
पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन, १११ प्राणी संग्रहालय, (००) (०१) गोरेवाडा येथील प्रस्तावित 
प्राणी संग्रहालयाची प्राथमिक कामे (राज्य) ४४०६ ३८५८ या लेखाशिर्षाखाळी सन २०१९-२०२० 
मध्ये अर्थसंकल्प वितरण प्रणालीद्वारे उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 
योजनांतर्गत प्रस्तावीत कार्यबाबींना आवश्‍यकतेनुसार सक्षम प्राधिकाऱ्यांनी प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता प्रदान host आहे याची खातरजमा झाल्यानंतरच, प्रधान मुख्य वनसंरक्षक 
(अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांनी सदर निधी वितरीत करावा. 
वितरीत केलेला निधी शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून, प्रचलित धोरण व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या 
मार्गदर्शक तत्त्वानुसार तसेच प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च करण्यात 
यावा. 

प्रस्तावित असलेल्या मोठ्या बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधित नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची 
राहील. कोणत्याही प्रकारची वित्तीय अनियमितता होऊ न देण्याचीही जबाबदारी त्यांची 
असेल. 

कार्यबाबींमध्ये खरेदीचा Gada असल्यास शासनाने विहित केलेल्या पध्दतीचा अवलंब 
करुन खरेदी करण्यात यावी. 


वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, 
क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक ०६.०४.२०२१, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४.०६.२०२१, वित्त विभाग, शासन निर्णय, 
क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १४.१०.२०२१, वित्त विभाग, शासन 
परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २८.०१.२०२२ व वित्त विभाग, 
शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक १७.०३.२०२२ चे 
काटेकोर पालन करावे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी- ११.२१/प्र.क्र. ३०४/फ-१ 


२. सदर शासन foe नियोजन विभाग अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १३३/१४७५, 
दिनांक ०७.०३.२०२२ व वित्त विभाग, अनौपचारिक संदर्भ क्रमांक १००/व्यय-१०, दिनांक 
११.०३.२०२२ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 
2 सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०३२९१२५९०९८८१९ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


SIDDESH TUKARAM &: 
SAWARDEKAR 


( edar सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


प्रत, 
१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन बल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
३. व्यवस्थापकीय संचालक, एफ.डी.सी.एम.ली., नागपूर. 
४. महाळेखापाल१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षण), मुंबई/नागपूर. 
५. ब-१, फ-२,फ-१ कार्यासन (निवडनस्ती), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२. 


3333333 


शासन निर्णय क्रमांक :- SYST : ११.२१/प्र.क्र.३०४/फ-१, दिनांक : २९.०३.२०२२ रोजीच्या 
सोबतचे विवरणपत्र. 
अ.क्र. | कामाचा तपशिल प्रस्तावित रक्‍कम. 
(रु. लाखात) 
षि वन्यप्राणी बचाव केंद्र, गोरेवाडा प्रकल्प, नागपूर अंतर्गत शासकीय | १४४.०६ 
वसाहती सभोवताल संरक्षक भिंतीचे बांधकाम. 
२ बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपूर | ७४६.८४ 
येथे वन्यप्राणी चिकित्सालयाचे बांधकाम. 
3 बाळासाहेब ठाकरे गोरेवाडा आंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नागपूर | ४८.२१ 
येथील तृणभक्षी प्राण्यांचा एन्क्लोजर चौन्लिक फेन्सिंगच्या कामांचे 
बळकटीकरण करण्याबाबत. 


एकूण | ९३९.११ 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


